



प्रिय बाओबाब 
लेखक: चेरील फोगो 
चित्रे: क्यू लेग 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 


हॅलो, माझ्याच वयाच्या, 
वृक्षमित्रा, 


आफ्रिकेतल्या आपल्या गावापासन 
दूर, मायको आपल्या काका-कारकीसोबत 
राहातो. आपत्रं आधीचं घर आठवलत्रं की 
त्यातला त्याच्या गावाच्या मध्यभागी 
असलेलं विशाल बाओबाब (मोठा बंधा 
असलेलं एक फळझाड) झाडसद्धा आठवतं 
त्याच्या नव्या घरी लावलेल्या फरच्या 
झाडाविषयी त्याला फार जिव्हाळा आहे. 
त्या झाडाचं वय आपल्याइतकंच आहे, हे 
कळल्यावर तर त्यात्रा झाडाबद्दल जास्तच 
प्रेम वाटू लागतं. 


त्याच्या आवडत्या बाओबाबसारखंच हे 
झाडसद्धा त्याच्याशी गप्पा मारतं आणि 
मायकी आपली सारी गपीतं त्याला 
सांगतो. पण आपल्या लहानग्या फरला 
कापणार आहेत, हे जेव्हा मायकोला कळतं 
तेव्हा तो त्याला वाचवायचा प्रयत्न करतो. 
त्यात त्यात्रा यश मिळतं का? 























आता तो लाल 
विटांनी बनलेल्या एका 
घरात आपतल्ते काका पीटर 
आणि अजिया काकीसोबत 
राहात होता. कधी कधी 
पीटरकाका आणि मायको 
उंच देवदार वक्षांच्या 
जंगलात फिरायला जात 
आपली मान वर करून 
मायको झाडांच्या 
शेंड्यांकडे बघायचा प्रयत्न 
करत असे, पण त्याला ते 
जमत नसे. 


आफ्रिकेच्या ज्या गावात मायकोचा जन्म झाला होता, तेथील विशात्र 
बाओबाब झाड त्यात्रा खप आठवायचं. त्या झाडाच्या सावलीत, इतर 
मत्रांसोबत बसन, तो काज खात असे. गावातल्या त्या मत्रांनी कधी 
त्याच्या सरळसोट उभ्या कानांकडे लक्ष दिलं नव्हतं 


पण मायको आता त्या विशाल बाओबाब झाडांच्या संगतीत राहात 
नव्हता. 


“काका,” तो विचारत असे, “ही झाडं किती जनी आहेत?” 


“चारशे वर्ष जनी असावीत,” पीटर काका उत्तर देत आणि मग 
मायको काय विचार करत आहे, हे जण माहीत असल्याप्रमाणे ते 
हसून म्हणत, “तुझ्या बाओबाबइतकं मोठं नाही काही.” 


मायकोचा प्रिय बाओबाब 2000 वर्षांपेक्षाही जना होता. “जेव्हा हा 
महाकाय बाओबाब एक छोटंसं रोपटं होतं, तेव्हा तो मोठा डोंगर एका 
छोट्याशा खड्याएवढा होता,” आई त्याला सांगत असे. 





र्क... 
क 






एकदा सकाळी मायको छोटयाशा फरच्या रोपटयानजिक बसला 
होता, तेव्हा पीटर काकाही त्याच्याजवळ येऊन दगडी पायरीवर 
बसले. 


“काका,” मायकोने विचारलं, “या झाडाचं वय किती आहे?” 


“सात वर्ष असावं,” ते म्हणाले आणि मग थोड्या वेळाने बोलले, 
“किती विचित्र जागेवर उगवलंय हे रोपटं.” मग मायकोच्या 
हनवटीला हलवन ते घरात गेले. 


त्या दिवसानंतर, घरातन बाहेर निघताना आणि परतताना 
मायको त्या झाडाशी बोलत असे, “हॅलो, वक्षमित्रा, तुझं वय 
माझ्याइतकंच आहे.” कधी कधी तो झाडानजिक पायरीवर बसत 
असे आणि इतरांपासून दडवलेली आपली ग॒पीतं झाडाला सांगत असे. 
तो आपल्या गावाबद्दल आणि तिथल्या विशाल बाओबाब झाडाबद्दल 
रोपटयाला सांगत असे. आपल्या आईवडिलांच्या मृत्यनंतर तो ज्या 
शाळेत शिकायला जायचा, तेथील मित्रांबद्दल तो बोलत असे. जेव्हा 
वाऱ्याने त्याचं विमान उडवत समद्रापार आणलं तेव्हा त्याला किती 
एकाकी वाटतं होतं, हे त्याने झाडाला सांगितलं. त्याने हेसद्धा 
सांगितलं की सरुवातीला लाल विटांच्या या घरात झोपणं त्यात्रा 
विचित्र वाटत असे. 


कद “पण आता,” तो म्हणाला, “अजिया काकी आणि मी बेडरूमच्या 
भिंतीवर काढलेल्या बाओबाब झाडाचं चित्र बघता बघता मला झोप 
लागते.” 





मायकोने झाडाला आपल्या नव्या शाळेबद्दल आणि त्याचे 
कान बघन हसणाऱ्या तिआओनार्व नावाच्या मलाबद्दल सांगितलं 


उंच-सखल पर्वराजींनी वेढलेल्या शहरात काळ सरक 
लागला. फरच्या झाडाच्या गाण्यामधून मायकोला बऱ्याच गोष्टी 
समजल्या. उदाहरणार्थ, झाडाची मळ मातीत खोलवर त्रपत्लेत्लं 
पाणी कसं शोषन घेतात, सर्याची उष्णता कशी पितात, छोटे 
छोटे पक्षी झाडाच्या फांद्यांवर घरटी बनवतात तेव्हा त्यांची 
समधर गाणी झाड कसं ऐकतं. झाडाच्या फळातन निघन 
छोटंसं बी मातीत खोलवर कसं अंकरतं, हे त्याला उमगलं 
त्यातला हेदेखील कळलं की त्याचे कान खप चांगले होते, कारण 
फक्त तेच छोटया झाडाचं गाणं ऐक शकत होते 





एकदा मायकोने पीटरकाका आणि अजियाकाकी यांना बागेत 
गप्पा मारताना ऐकलं. 


“काहीतरी करायला हवं.” 
“हे घराच्या पायाला तडा पाडू शकतं.” 
आणि मग, “झाडासाठी ही जागा योग्य नाही.” 


वारा दु:खाने उसासा टाकतोय असं मायकोला वाटलं. त्या 
छोट्याशा झाडाचं मायकोला दु:ख वाटलं, कारण ते चुकीच्या जागी 
उगवलं होतं. 


“अजिया काकी, ” त्या रात्री गोष्ट ऐकल्यावर त्याने विचारलं, 
“पाया काय असतं?” 


“हाडं ी आपल्ली हाडं जशी आपल्या शरीराला आकार देऊन सरळ 
ठेवतं तसंच पाया घरातल्रा सरळ उभं ठेवतं.” 


खोलीतला दिवा मालवून काकी बाहेर पडली. मंद प्रकाशात 
मायको भिंतीवर काढलेल्या बाओबाबच्या चित्राकडे बघू लागला. 





दररोज शाळेतून परतल्यावर पोस्टाच्या पेटीखाल्री नेहमीच्या 
जागेवर छोटंसं झाड दिसलं की मायको आनंदीत होत असे. 


मग दिवस छोटे होऊ लागले. इतर झाडांची पानं गळून छोट्या 
फरच्या फांद्यांवर जमा होऊ लागली. 


त्याच्या पहिल्या हत्रोकीनच्या सणाला अजिया काकीने 
मायकोच्या वर्गातल्या त्री या मुलाला घरी येण्याचं आमंत्रण दिलं. 
ल्री जादूगार बनला. मायको बाओबाबचं झाड बनला. यासाठी त्यांनी 
एक डबा, नळकांड्या आणि हिरवा कागद ही साधनं वापरली. ली ने 
त्याला ट्रीक-ओऱ-ट्रीट (हॅलोवीनमध्ये बोलण्याची मुलांची खास भाषा) 
बोलायला शिकवलं. 


त्यांना रस्त्यावरून जाणारा लिओनार्द दिसला. त्याने मायकोच्या 
कानाकडे इशारा केला आणि जोरजोरात हसू लागला. मायको 
म्हणाला, “लिओनार्ट माझ्या कानांवर हसला नाही तर आवडेल 
मला!” पण मग मायकोला आठवलं की त्याचे कान तर खूप चांगले 
होते, कारण ते छोट्या फरच्या झाडाचं गाणं ऐकू शकत होते. 





आता फरच्या झाडाची शेवटची उरल्रेली सकी, तपकिरी 
पानं वाऱ्यावर गरगरू लागली. एकदा मायकोने शाळेतन 
परतताना दगडी पायऱ्यांवर एक कऱ्हाड आणि एक करवत 
बघितली. त्याने दोन्ही अवजारं शेंडमागे एका काळोख्या 
जागेत लपवली. मग तो झाडाच्या जवळ बसला. “त वाढून 
खप उच व्हावस, असं मला वाटतं. एवठ उंच की समद्रापार 
असलेल्या माझ्या विशाल बाओबाबला बघ शकशील आणि 
त्याला माझ्यातर्फे हॅलो म्हणशील.” 


फरच्या झाडाला कंप सुटला. 


“प्लीज, तुझी मुळं हाडांपासून लांबच ठेव,” मायको 
म्हणाला. “ 





त्या रात्री, जेवताना, काकांनी अवजारं बाहेर का ठेवली, या 
कारणावरून, अजिया काकी पीटर काकांवर रागावली. “म्हणजे, 
सगळं जग चोरी करायला मोकळं होतं.” त्यांची परवानगी घेऊन 
मायको बेडरुममध्ये झोपायला गेला. पण त्याला झोप येत 
नव्हती. 


दिवस सरू लागले तसे थंडी वाढ लागली. अजिया काकी 
आणि पीटर काका कऱ्हाड आणि करवत हरवल्याची गोष्ट 
विसरून गेले 


शाळेत मिसेस क्रॉफ्ट यांनी मल्लांना स्केटस्‌ (बर्फातली गाडी) 
बर्फ, घोडयांची घसरगाडी वगैरेंबाबत माहिती दिली. या गोष्टी 
मायकोला माहीत नव्हत्या. संगीत खोलीत तो लिओनार्टपासन 
दूर ली जवळ बसला 









शा. %. ह कॅ 





० गान ०... 
क्क र्‍ चत 
2) 2 शट. 
कट. 00 (लल 


ह 





%- ळ्‌» »._- ... ळक. 
भम चा *५/*० “70* > कट 02९ 4“ 8७ ७ क जे 


1 


डिसेंबरमध्ये एकदा मायको शाळेतन घरी 
परतत होता. एक थंडगार, पांढराशभ्र मोती 
त्याच्या पापण्यांवर येऊन पडला. त्याने पापण्या 
मिटल्या. अनेक मऊमऊ, पांढरे मोती सभोवती 
पड़ लागले. त्याने त्यांना स्पर्श करू पाहिलं तर 
ते लस झाले. तो घरच्या दिशेने पळ लागला 
तेवटेयात त्यात्ला नवी कऱ्हाड हाती घेऊन दगडी 
पायऱ्यांजवळ उभे असलेले पीटर काका आणि 
अजिया काकी दिसले. 





त्यांनी हसत हसत हात मिळवन त्याचं अभिनंदन केलं. अजिया 
काकी म्हणाली, “हे छोटंसं फरचं झाड आपल्न रित्रेसमस टी असेत!” 


मायको धाव त्रागला, रुंद रस्त्यावर, डोंगराखातल्री, जंगलपार 
दुसऱ्या डोंगरावर. त्याचे कान थंडगार पडले तरीही त्याने पर्वा केली 
नाही. त्याला आपल्या कानांचा तिरस्कार वाट लागला, त्यात्रा बफीचा 
आणि आपल्या खोलीतल्या भिंतीचा आणि घोडयांच्या घसरगाडीच्या 
गाण्यांचा तिरस्कार वाटू लागला. 


त्याला धाप लागली. महासागरापार धाव घेऊन आपल्या 
आफ्रिकेच्या घरात पोहोचायला किती वेळ लागेल? त्याला प्रश्न पडला 
तिथे कणी त्याच्या उभ्या सरळसोट कानांना हसत नव्हतं आणि 
त्याचा महाकाय बाओबाब स्रक्षित आपल्या जागी उभा असे. 








मायको छोटा असला तरी बरंच काही माहीत होतं त्याला. 
त्याला माहीत होतं की आपण सांगितत्रेली कती झाड करू 
शकत नव्हतं. त्याला माहीत होतं की कऱ्हाड व करवत लपवणं 
चकीचं होतं. त्याला माहीत होतं की छोटं असणं आणि 
चकीच्या जागी राहाण्याचं दु:ख काय असतं सतं. 


थोडया वेळाने, पीटर काका त्याला शोधत तिथे आले. दोघं 
एकत्र चाल लागले. बर्फावर त्यांच्या पावलांचे आवाज दब 
लागले. काही वेळानंतर, पीटर काका म्हणाले, “त मला 
सांगितलं का नाहीस की तझं त्या झाडावर खप प्रेम आहे ते?” 


मायको उत्तर देऊ शकला नाही. 


पीटर काकाने त्याच्या मनातली गोष्ट समजन घेतल्री. ते 
म्हणाले, “त स्वत:ला परका समजत असशील तर ही गंभीर 
बाब आहे.” त्यांनी मायकोच्या डोळ्यांत पाहिल आणि म्हणाले 
“सगळ काही ठीक होईल, बाळा.” ते चालत राहिले. 





पीटर काकाने मायकोची हनवटी हलवली. “आपण छोटया झाडाला 
कापायचं नाही,” ते म्हणाले 


“पण पायाचं काय करायचं?” 
“त्यावरही उपाय शोध आपण.” 


मायकोला आपल्या मनावरचं उदासीचं मळभ दूर झाल्यागत वाटलं. त्याने 
पीटर काकांना सांगितलं की त्याला स्वप्नातसद्धा बाओबाब झाड दिसतं. त्याने 
त्यांना लिओनार्टबद्दलही सांगितलं 


ते लिओनार्टबद्दल बोलत होते तेव्हा अंधार पड़ लागला. रुंद रस्त्यावर 
येईपर्यत आभाळात तारे लकलक लागले. मायको तलक्षपर्वक ऐक लागला 
त्याला भास झाला की छोटसं झाड त्याचं नाव गणगणत होतं 


रित्रिेसमसच्या आधी मायकोने बिस्किट बनवायला अजिया काकीला मदत 
केली. ही बिस्किटं बाओबाब आणि फरच्या झाडांच्या आकाराची होती 
रित्रिेसमसच्या सकाळी ली आपले नवे स्केटस घालन आला. तो मायकोला 
आपल्या बर्फाडीत बसवन जंगत्रानजिक गोठलेल्या ब्फोच्या झऱ्यातन खेचत 
नेऊ लागला. त्यांना लिओनार्द दिसला. तो मायकोच्या कानावर हसला नाही 








वसंत क्रतत एकदा मायकोचा आठवा वाढदिवस होता. दगडी पायऱ्यांवर 
बसन तो ली ची वाट बघत होता. ली आपल्या वडिलांसोबत त्यांच्या 
ट्रकमधून येणार होता. मायकोने झाडाला आपली आवडती गोष्ट सांगितली - 
त्या दिवसाची गोष्ट, जेव्हा त्याला आणि पीटर काकांना जन्मस्थळ जंगल 
सापडलं होतं. “तिथे लोक आपल्या वाढदिवशी झाडं लावतात. त माझं झाड 
असशील,” मायको म्हणाला. “तला आवडेल तिथे. तिथे त खप उच होशील - 
ह जंगलात तुझा जन्म झालो होता तिथल्या सर्वात उंच झाडाहून उंच 

हील त.” 


मायकोला ट्रकचा आवाज आला. “पीटर काका,” तो ओरडला. “झाड घेऊन 
जायला आलेयत बघा ते!” 


मायकोने छोटयाशा फरच्या झाडाकडे बघितलं. “मी तला बघायला येत 
जाईन. मी आल्यावर म्हणेन, हॅलो, वक्षमित्रा, त माझ्याच वयाचा आहेस.” 
मग तो पटपटला, “तला माहितीय का, जिथे आपला जन्म होतो तिथेच 
आपण मोठे होतो असं नाही. आपण कठेही मोठं होऊ शकतो.” 








